कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ जळगांव या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ०७ पदांना दि. 
०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. :- अस्थायी-२०२३/४९८ /प्र. क्र.१०२/निवसं-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर 2023 


वाचा -१. शासन निर्णय , जलसंपदा विभाग क्र. आढावा २०१९/प्र.क्र. ९५/१९/आस्था. पुनर्रचना 
दि. २१.०७.२०२० 
२. शासन निर्णय , जलसंपदा विभाग क्र. सीओई-२०२१ / प्र.क्र. ४३/जवि, दि०१.०९.२०२१ 
३. कार्यकारी संचालक , तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र क्र. जा.क्र. 
कासं/ तापाविम/ आस्था.३/मुदतवाढ /३९८१/ सन-२०२३.दि. २४.०८.२०२३ 
४. शासन निर्णय , वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि. ३१.०८.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्रामधे दर्शविळेळी एकूण ७ पदांना मुदतवाढ 
दि. ०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या राहून मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 


अ. नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 
ब. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही आकृतीबंधानुसार पदांच्या मर्यादेत 
असावीत. 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. आय-५ मुख्य लेखाशिर्ष, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च, मुख्य लेखाशिर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील खर्च ,१९० 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका,(०४) योजनेतर - वेतनावरील खर्चासाठी 
भाग भांडवली अंशदान,(०४)(०४) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान, 

( अनिवार्य ) ४७०१ आय -१९-८ या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 

३. हे आदेशा वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ वरील दि. ३१.०८.२०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३/४९८ /प्र. क्र.१०२/निवसं-२ 


सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8१॥१/१५७॥॥.90०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१११५०६२०८२२७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHARATI DASHRATH JADHAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
B H A RATI RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7e4fl00a116ff039bc78713b65ebf939067638095e47742 
99db0370bfa6863fdb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
DA H RATH ADH AV serialNumber=6BA24877A7E071D1415C4EOD75A48AF359BD9 
S | J DB168D3B4A3BD52CB4F 107B3F 1D, cn=BHARATI DASHRATH 
JADHAV 
Date: 2023.10.11 15:35:21 +05'30' 


सोबत :- विवरणपत्र (भारती जाधव) 


Wa:- 


कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, १/२ लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
मुख्य अभियंता, (स्थापत्त्यो जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण पुणे, 

कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगांव, 

वित्त विभाग,(व्यय - १२)/ (अर्थसंकल्प - १९), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

५. अर्थ-१/२, आ. (पुर्नरचना) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

६. निवडनस्ती निवसं-२/ संग्रह ३. 


Cc “७ A OO 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३/४९८ /प्र. क्र.१०२/निवसं-२ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र.अस्थायी-२०२३/४९८/प्र.क्र.१०२/निवसं-२, 


दि. ११.१०.२०२३ चे सहपत्र 


तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचेकडील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


अ.क्र. पदाचे नाव पदांची 
संख्या 
(१ | २ 3 
शि . कार्यकारी संचालक शि 
(अभियांत्रिकी सेवेच्या संवर्गातील सचिवांच्या दर्जाचे) 
मुख्य अभियंता 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी a 
(संचालक महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा यापेक्षा कमी 
दर्जाचा नसलेला) 
४. कार्यकारी अभियंता (१ | 
4. लेखा अधिकारी १ 
६. सहायक लेखाधिकारी २ 
एकूण ७ | 
BHARATI SS rr Seat wae 
DASHRATH geese 
JADHAV मणा 
(भारती जाधव) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


